साठोत्तरी कविता आणि नव्वदोत्तरी कविता 


साठोत्तरी कविता हा शब्द प्रयोग आपल्या सगळ्यांना चांगलाच परिचित 
आहेत आणि तो चांगलाच रूजलाही आहे. 
साठोत्तरी कविता म्हणजे फक्त १९६० नंतरथी कविता एवढाच 
कालदर्शक अर्ध त्यात नाही, ही सगळी कविता, 
१) लघु नियतकालिकांच्या चळवळीतली आहे. 
२) पूर्वपरंपरेशी या कवितेने कमी - अधिक प्रमाणात (सिर्फ हंगामा 
खड़ा करना मेरा मकसद नही) भांडणं मांडलेलं आहे. 
३) आणि महत्वाचं म्हणजे ती जीवनानुगामी आहे. 
त्यामुळे या संकल्पनेच्या परिषात येणारे कवी अरूण कोलटकर, दिपु 
चित्रे, भालचंद्र नेमाडे, बसंत गुर्जर, तुळशी परब, चंद्रकांत पाटील, वसंत 
आबाजी डहाके , विलास सारंग, सतीश कळसेकर, मनोहर ओक - हे आणि 
यासारखेच काही मोजके कवी आहेत. 
या साठोत्तरी पिढीने जे बंड उभारलं ते स्थितीशीलते विरूध्दचं, वाडमयीन 
सांकेतिक विरूध्दचं होतं. ते फक्त सत्यकथे विरूध्दचं होतं, असं म्हणणं मला 
थोडं अनैतिहासिक वाटतं. ते एकूणच वाङमयीन - सामाजिक - सांस्कृतिक 
वातावरणातून तयार होऊ लागलेल्या मराठी समाजाच्या अभिरूची विरूध्दचंही 
होतं, असं मला वाटतं. या बंडात एक कळकळ होती. एक विधायक दृष्टी 
होती. कवितेची पुनर्व्याख्या करण्याचा प्रयत्न त्यामागे होता, 
आणि या कवींच्या यादीवरून एक दृष्टिक्षेप टाकला, तरी आपल्या 
लक्षात येईल, की हे आज आपल्याला वाटतो तेवढा एकसंध उठाव त्यांचा 
नव्हता. वेगवेगळ्या लघूनियतकालिकांतून, विविध ठिकाणांहून आणि विभिन्न 
भूमिकांमह ते उभे होते. आणि हे वैविध्य या सर्वाच्या कवितांतून त्यांच्या सर्व 
गांभीर्यासह उपस्थित आहे. 
साठोत्तरी कबिता हा शब्दप्रयोग या विशिष्ट कवींपुरता असला तरी 
त्यांच्या कवितांतील वृत्तीं-प्रवृत्तीस त्यातील विविधतेला व्यापणारा तो आहे, 
हे भान आपल्या सगळ्यांना आहेच. आणि त्यात आपण सहसा कुठेही गलत 
करत नाही. 
आपण आपलीच अडचण करून ठेवलीय ती पुढच्या काळात . 
साठोत्तरी कविता या शब्दप्रयोगाच्या धर्तीवर नव्वदोत्तरी कविता हा 
शब्दप्रयोग जणीवपूर्वक रूजवला गेला आणि त्या रूजवणाऱ्यांमध्ये मीही एक 
होतो हे मला आधीच मान्य केलं पाहिजे, 
नो अगदीच अनाठायी शब्दप्रयोग आहे. असं मी म्हणणार नाही. 
अनाठायी यासाठी नाही, कारण याच काळात त्याच्या १०-१५ वर्षे 
आधीपर्यंत असलेली मरगळ झटकण्याच्या कामी शब्दवेध, सौष्ठव, अभिधा, 
ही काही नियतकालिक लागली होती आणि त्यांनी त्यातून निश्चितपणे कोंडी 
फोडण्याचा प्रयत्न केला, या प्रक्रियेतील कवितांना काही नावच द्यायचं तर 
*नव्बदोत्तरी कविता” हे वर्णनात्मक नाव त्यांना द्यायला आपली कुणाचीच 
हाकत नसावी, 
याच काळात, म्हणजे नव्वदच्या दशकाच्या प्रारंभी असलेली, कवितेला 
वाहिलेली अन्य दोन नियतकालिकं - कवितारती ( संपा, पुरूषोत्तम पाटील) 
नव्यांची अक्षरचळवळ (संपा. अरूण म्हात्रे) = मी या शब्दप्रयोगाच्या व्याप्तीतून 
काहीशी तात्त्विक कारणांसाठी पण बगळतो. आणि त्याच्याही टीका प्रपंचात 
जात खातनाही,___________________1___.___ आलात»... 7... ययन 


अभिजीत देशपांडे 


नव्बदोत्ती कविता हा शब्दप्रयोग चलनात आणल्यानंतर “तुम्ही आमचे 
नव्हते' हे सांगण्यासाठी अथवा “आम्ही तुमच्यापेक्षा वेगळे आहोत" हे 
सांगण्याच्या सोसातून "ऐंशोत्तरी कविता” हा एक शब्दप्रयोग प्रचलनात आणला 
गेला. आणि वर्तमानकाळातच स्वतःचे इतिहास रचण्याची अजब तर्‍हा 
आमच्यातल्या काही समीक्षकांनी सुरू केली. त्यातूनच हे शिक्के, मग कवी 
कसे मागे राहतील ? आपण पुढचे म्हणजे नव्यदोत्तरी कसे ठरतो - निदान 
आशयाच्या दृष्टीने - हे सिध्द करण्यासाठी सरसकट जांगतिकीकरणावरच्या 
कविता भारंभार लिहल्या गेल्या. आणि मग पुढचे सगळेच बिघडत गेले मित्रांनो, 
माझ्या पिढीचे, माझ्या सकट. 

तुम्ही जर साधारणपणे १९९०-९२ ते इ.स, २००० पर्यंत 
नियतकालिकांतून किंवा संग्रहरूपाने प्रकाशित झालेल्या कविता पाहिल्यांत, 
तर तुमच्या लक्षात येईल की ज्याला आज आपण *नव्वदोत्तरी कविता" म्हणतो, 
ती साठोत्तरीच्या काही प्रभावखुणा वागवताना दिसते. आणि या प्रकारे साठोत्तरी 
कवितेशी काही एक नाते, ही प्रस्थापित करते तोवर मला काही अडचण दिसत 
नाही . 

- पण नंतरच्या काळात, आमच्याच काही कविमित्रांनी जे ढोल वाजवणे 
सुरू केले आणि ते प्रतिष्ठाही पावत गेले ते गंभीर आहे. कारण त्याच्या 
प्रभावकक्षेत इतर अनेक गंभीर कविलोकही आले. आणि त्यातून 

महानगरी वळणाची 

मध्यमवर्गीय - उच्चमध्यमवर्गीय जीवनदष्टीची 

जागतिकीकरणाला स्वागतशील मानणारी 

दैनंदिनी म्हणजेच कविता मानणारी | 

आणि कुठलाही वैचारिक कणा नसलेली कविता प्रतिष्ठीत झाली. 

- माझ्या दृष्टीने हे एक धोकादायक वळण आपण गाठले 
आहे.वाडमयीन वातावरणात कार्पोरेट कल्चर येणं काही फायद्याचं असू शकेल, 
असं मला वाटत नाही. 

हं, नियतकालिकाचे अंक 

वेळेत काढता येतील, 

स्पॉन्सर्स मिळाल्याने 

वर्गणीदार म्हणजेच पर्यायाने वाचक 

बीन महत्त्वाचे ठरतील 

वर्गणी न भरताही अंक मिळतील 

अंक चकचकीत, गुळगुळीत, 

मल्टिकलर निघतील 

हे सगळं छान वाटतंय, खरंच, पण त्यातून प्रसृत होणाऱ्या कवितेचं 
काय? -त्यामागे उभ्या राहणाऱ्या कवितेच्या संकल्पनेच काय? समीक्षा - 
सिध्दांतनाचं काय? त्यामागे असलेल्या जीवनदृष्टीचं काय? 

कविता ही जाहीरातीच्या पातळीवर येऊ द्यायची का? वृत्तवाहिन्या जशा 
धडाधड, वर्तमानाला 1४९ ८०४९7३६९ च्या नावाखाली, उथळ पातळीवर 
आणून ठेवतात, त्याला भ्रष्ट करतात - तसंच कवितेचं होऊ द्यायचं का? 

कविता हा गंभीरपणे, थबकून, सखोल आत्ममंथनाच्या पातळीवर 
जाऊन करायचा व्यवहार आहे. त्याला इतकं सवंग पातळीवर आणायचं का? 
प्रला तर वाटतं बाबा आमटे, आण्णा हजारे, मेधा पाटकर, अभय बंग ही 


सौष्ठव : डिसेंबर २००६ / ७ 


Scanned with CamScanner 


आणि यांसारखी मंडळी जे त्यांच्या-त्यांच्या क्षेत्रात करतायतं तेच आणि 
तितक्याच गांभीर्याचे काम आपलं कवितेच्या क्षेत्रातलं असायला हवं. शहरी- 
महानगरी वाङमय व्यबहार या आणि अशा गोष्टींनी भारलेला असताना 
आपणासारख्या शहरी संवेदनशीलतेपासून दूर असलेल्या, तरीही वेगवेगळ्या 
परीने जागतिकीकरणाच्या क्लिष्ट आव्हानांना अपरिहार्यपणे सामोरे जाणाऱ्या 
सुजाण कवी वाचकांनी, मला वाटतं, या कृत्रिम स्पर्धेत उतरू नये किंवा या 
स्पर्धेला टाळ्याही पिटू नये. मी बर उल्लेख केला, की कोलटकर, चित्रे, नेमाडे, 
सारंग, काळसेकर या सर्व कवींच्या वृत्ती - प्रवृत्ती विभिन्न आहेत. 
तसं, आपल्या पिढीचं काय? की *नब्वदोत्तरी कबिता” हा आपला ब्रँड 
आहे. जागतिकिकरण कम्प्युटर, इ-मेल, इंटरनेट, या आणि अशा गोष्टींनी 
झाली कविता प्रागतिक? 
कवितेच्या भावनिक गाभ्याचं काय? 
मी रोमटिसिझम सुध्दा सर्वथेव त्याज्य मानणारा नाही. जरा नेमाड्यांची 
कविता वाचली, तर कळेल, भावनिकतेचं केंद्र टिकवून किती चांगली कविता 
लिहिता येते. आपण हे केंद्र हरवत चाललोय का? 
काही मोजकेच, असे चांगले अपवाद मला दिसतात. मी आवर्जून 
याबाबत वीरधवल परब आणि अविनाश साळपूरीकर, नितीन कुलकर्णी पुणे, 
रमेश इंगळे, उत्तादकर यांचा उल्लेख करीन. अन्यही काही कवी असतील. 
कदाचित माझ्या वाचनातून सुटले असतील. मी त्यांच्यापर्यंत पोहचू शकलो 
नसेन. किंबा कदाचित, विविध नियतकालिकांची सध्या जी पीठं मला 
दिसतायूत, त्या सर्वाच्या बाहेर ही मंडळी असतील. 


खरा कवी, या वाडमय व्यवहाराच्या बाहेरच गहिले तर बरे, अशी 
स्थिती आहे. गा 

एका बाजूला मंचीय कर्वीना कवितेला यूप खपाऊ करून ठेवलंय, तर 
दुसऱ्या बाजूला नव्वदोत्तरी ( वर्णनात्मक अर्थाने) मंडळीनी कवितेचा ब्रॅन्ड करून 
टाकलाय.थोडा ब कवी दिसला? दिसला की घे त्याला आपल्या पंखाखाली, 
असं करत नियतकालिकांची गटबाजी वाढलीय. एकेकाळ लेखक सत्यकथेचा 

आता कवी नियतकालिकांचा. 

मगा बाग खूप कटू बोललोय. झोंबणार बोललोय. पण अनेक 
दिवसांची आतली अस्वस्थता तुमच्यासमोर मला व्यक्त करायला मिळाली, 
त्याबदूल मी तुमचा आभारी आहे. श्व 

जाता जाता, मला एक गोष्ट आठवते, ती र 

एक नवशिक्या गायक एक मोठ्या अभिजात गायकाकडे गेला. आणि 
मला गाणं 'शिकवा' म्हणाला . पंडितर्जीनी विचारलं, “शिकवीन कमीत कमी 
१० वर्षे लागतील.'' नवशिक्याला चमकायची घाई होती. तो म्हणाला, 
“पंडितजी, पण मुळातच मला काही येतं, ते गाऊन दाखवतो.'' पंडितजींनी 
गाणं ऐकलं, नबशिक्याला घाई होती, तो म्हणाला, “'आता बोला, मी किती 
वर्षात शिकू शकेन गाणं.'' पंडितजी म्हणाले, “किमान २० वर्षे तरी लागतील. 
१० वर्षे आधीचं गाणं विसरायला आणि १० वर्षे नव्याने शिकायला. fs 

मला वाटंत, तसं पटकन कवितेत *करिअर' करण्याच्या घाईत, आपल्या 
पिढीचं, नव्वदोत्तरी कबिता या संकल्पनेचं असं होऊ नवे. म्हणून हे सगळं. 
त्यात मीही आलोच. एका अर्थाने माझं मला सावध करण्यासाठी मी हे बोललो. 

धन्यवाद ! 


कथा -'वी. रघुनाथ पुरस्कार” 


शब्दवेल प्रकाशनाच्या ण as स्तकांना यावर्षी 
'उत्कुष्ट वाड्मय 


गोष्टीची गोष्ट - गोविंद गोडबोले 
(पृष्ठे ३२, किंमत: २०रु,) 


आमची आणखी 


privy HE 
74 4 

शर र 

्् 3 

DAE) 

2 हट j 

| | 

रं 


झाडांची गाणी 
- मीनाक्षी सरदेसाई 
(पृष्ठे २४, किंमत; २० रु.) 


उन्हातलं चांदणं 
- जयंत 


यंत पाटील 
(पृष्ठे १४४, किंमत: १०० रु.) 


राज्य पुरस्कार मिळाले ! 


माती आणि कागूर्‌ - आप्पासाहेब खोत 
(पृष्ठे १२४, किंमत : १०० रु.) 


२६ 


शब्दवेल प्रकाशन 
१३०३, ओ, राजघाट रोड, 
शिवाजी पेठ, 

कोल्हापूर -१२. 

& ०२३१-२६२६७६५ 


निळं स्वप्न पाहणाऱ्या 
तिलीची गोष्ट 

= प्रावार्य लीला पाटील 

(पृष्ठ २४, किंमत; ३० रु.) 


>>>? 00 ी0?0ी0ी 0000३ शे शी णी 0ी0!यणी?0ी?)ी one 


सौष्ठव : डिसेंबर २००६ / ८ 


Scanned with CamScanner 


